अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय,भंडारा दि.०१.०९.२०२४ ते 
२८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.४९/कार्या-१२ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२४. 


(१) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 


(२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 


(३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 


(४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, भंडारा यांचे 
क्र./बी/अस्थाईपमुवा/२८८९/२०२४, दिनांक १२.०८.२०२४. 


वाचा - 
दिनांक ०८.०९.२००३. 
दिनांक ०६.०९.२०२४. 
दिनांक ०७.०२.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दिनांक ०७.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 


भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील ४६ अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार ४६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दिलेली पदे २८.०२.२०२५पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची 

पदे 

१ २ ३ 8 

q सहायक अधिक्षक २ २ 

२ | लघुलेखक निम्नश्रेणी १४ १४ 

३ वरिष्ठ लिपिक 4 ण 

४ कनिष्ठ लिपिक ९ ९ 

4 बेलिफ 4 4 

g वाहन चालक 1१ | PF कॉ 

७ सफाईगार 1१ | 1१ | 

८ कंत्राटी सफाईगार २ २ 

९ कंत्राटी पहारेकरी २ २ 

१० शिपाई षु 4 

एकूण ४६ ४६ 


२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२०२५ य वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 

३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 

भाग पहिला, उपविभाग-तीन मधील अक्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (2) मधील 'क' येथील वित्तीय 

शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय कमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क्र., 

दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात 

येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५३४१३३०१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL SHESHRAO AKHARE 
c=IN,o 


SUNIL SHESHRAO कणा» 
AKHARE 


‘ou=LAW AND 


१०2९4222७9: 


981310९099 
harashtra, 


04588510६886 
UNIL SHESHRAO AKHARE 


(सुनिल आखरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
२. प्रबंधक, निरीक्षणे-१, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 
. वित्तविभाग/आ.पु.क., व्यय-५,(अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, भंडारा 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा 
१२. उप कोषागार अधिकारी, भंडारा 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन ११, २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती. 


